घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय राज्य सल्लागार 
समितीमध्ये उर्वरित सदस्यांची नियुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१६/प्र.क्र.२०४/नवि-३४ 
शहीद राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३ डिसेंबर, २०२१ 
वाचा- 
१. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरण वदल मंत्रालयाची अधिसूचना दि ८/४/२०१६. 
२. शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१६/प्र.क्र.२०४/नवि-३४, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१७. 

प्रस्तावना- 

देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे, हाहरातील गरीब आणि महिलांच्या 
आरोग्य विषयक व स्वच्छतेविषयक बाबींकडे विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व नागरिकांना स्वच्छ व चांगले आरोग्य 
आणि पर्यावरण मिळावे याकरीता केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने यापूर्वी अस्तित्वात 
असलेले नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, २००० अधिक्रमित करून एप्रिल २०१६ मध्ये घनकचरा 
व्यवस्थापन नियम, २०१६ अधिसूचित केले आहेत. 
२. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील नियम क्र. ११, १२ व १५ मध्ये अनुक्रमे राज्यांच्या नगर विकास 
विभागाच्या सचिवांच्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व शहरांच्या घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भातील कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
निश्चित करण्यात आल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील नियम क्र. २३ मध्ये नमूद राज्यस्तरीय 
सल्लागार समिती संदर्भ क्रमांक २ मधील नमूद दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या शासना निर्णयान्वये स्थापन 
करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय सल्लागार समितीमध्ये पदसिध्द अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती उर्वरित सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधील नियम क्र. २३ नुसार राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात 
कार्यवाही करण्यासाठी दिनांक २१/९/२०१७ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या “राज्यस्तरीय सल्लागार समिती* 
मध्ये खालील सदस्यांचा समावेश करण्यास शासन मान्यता देत आहे.- 


अ.क्र. पदनाम 
।_१_ | संचालक, नगररचना आणि मुल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ३ प्रतिनिधी-चक्राकार पध्दतीने 
२ | आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका सदस्य 
३ | मुख्याधिकारी, विटा नगरपरिषद सदस्य 
४ । मुख्याधिकारी, लोणावळा नगरपरिषद सदस्य 
नगरपरिषद/नगरपंचायतींचे २ प्रतिनिधी- 
५ | मुख्याधिकारी, सासवड नगरपरिषद सदस्य 
६ | मुख्याधिकारी, पांचगणी नगरपरिषद सदस्य 
उप सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 


2. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१६/प्र.क्र.२०४/नवि-३४ 


श्रीमती ज्योती म्हापसेकर, अध्यक्ष स्री मुक्‍ती संघटना, दादर, मुंबई सदस्य 
भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (FICCI) या संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य 
| qo | o | अंबुजा सिमेंट कंपनी यांचा प्रतिनिधी सदस्य 
aa | १ | जी.आय.झेड संस्थेचा १ प्रतिनिधि सदस्य 
१२ | भाभा अणुसंशोधन केंद्र (8810) यांचा १ प्रतिनिधी सदस्य 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१५३१००३९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc “७० AD -0 


Ajit Sahebrao Palwe 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव, पर्यावरण वन व वातावरण बदल मंत्रालय, केंद्र शासन, नवी दिल्ली. 
सह सचिव, नगर विकास मंत्रालय, केंद्र शासन, नवी दिल्ली. 

सह सचिव, ग्राम विकास मंत्रालय, केंद्र शासन, नवी दिल्ली 


. उपसचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय 

. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दिल्ली 

. अध्यक्ष, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (॥) दिल्ली 

. अध्यक्ष, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (NIT) दिल्ली 

. आयुक्त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
. विभागीय आयुक्त (सवी 

. जिल्हाधिकारी (सवी 


आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 


. संचालक, नगररचना आणि मुल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायती (सर्व) 

. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 

. श्रीमती ज्योती म्हापसेकर, अध्यक्ष स्त्री मुक्ती संघटना, दादर, मुंबई 

. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (FICC! या संस्थेचे प्रतिनिधी 

. जी.आय.झेड संस्था 

. भाभा अणुसंशोधन केंद्र (360), मुंबई 

. अंबुजा सिमेंट कंपनी 

. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


